राज्य स्तरावर क्रीडा प्रशिक्षण शिबिरांचे 
आयोजनाकरिता निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक : निविप्र ४०१८ /प्र.क्र.9६ /क्रीयुसे -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : २२ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांक : निविप्र ४०१८ /प्र.क्र.७६ /क्रीयुसे -२; दि. ०६ जून, २०१८. 


शुध्दीपत्रक : 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील पृष्ठ क्र.१ येथील परिच्छेद-१ मधील “सन २०१७-१८ या वर्षा मध्ये 
राज्यस्तरीय क्रीडा प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन करण्यारीता रु.१५०.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित 
आहे.” या वाक्‍्याऐवजी “सन २०१८-१९ या वर्षा मध्ये राज्यस्तरीय क्रीडा प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन 
करण्यारीता रु.१५०.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे.” असे वाचावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०२२२१६१८०१३३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Raj e n d fa S h a n ka ra Oo ‘ment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Pawa r क कळला अजीब Baran a280267c0d4755ce6 


Date: 2019.02.22 16:20:15 +05'30' 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawai 
IN t Of Maharashtr. =School Educat 


प्रत, 
) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा यांचे खाजगी सचिव 
) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे. 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
) वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 
) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 
८) सर्व उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 
९) सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
०) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 
११) उप सचिव (क्रीडा)/ अवर सचिव (क्रीयुसे २ व ३) / कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शा.शि.व क्री.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवडनस्ती, क्रीयुसे-२ 


